गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची 
अंतरिम (811) ज्येष्ठतेनुसार यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्रमांक:साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, दिनांक १४ जुन, २०२३. 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपैकी, गट-क मधीळ लिपिक-टंकलेखक 
पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ 
रोजीची तात्पुरती (0/0/51079) ज्येष्ठतेनुसार यादी संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली होती. या संदर्भात विभाग / कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त आक्षेप, त्रुटी/ वास्तविक चुका, विभागांचे 
त्यावरील अभिप्राय व विभागांकडून प्राप्त माहिती विचारात घेऊन प्रस्तुत सामाईक ज्येष्ठतेनुसार यादी 
अंतरिम (Interim) करण्यात येत आहे. 


२. सदर जेष्ठतेनुसार यादीमध्ये लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व 
पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या, दि.१ जानेवारी, २०२३ रोजी गट-ड या संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित 
सेवा पुर्ण केलेल्या, पदवी अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व टंकलेखनाचे आवश्यक गती (प्रती 
मिनीट vo see इंग्रजी किंवा 30 शब्द मराठी) असल्याचे नियमानुसार विहित केलेले प्रमाणपत्र 
शासकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र (गव्हर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट) किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र 
धारण केलेल्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी 
या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट 'अ' येथे जोडण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४४/१४-अ, दि.०५-१२-२०१८, सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१-१०-२०११ तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
कार्यासन १२ यांनी नस्ती क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४/१४-अ वर अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८२/१८, 
दिनांक ३१-१०-२०१८ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करण्यात 
आलेली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२३ 


३. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी उक्त ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी 
तसेच अंतरिम (11811) ज्येष्ठतेनुसार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या आपल्या विभागातील गट-ड 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक व  ज्येष्ठतेनुसार यादी महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०२३०९१३११५५५२४९०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO 
VINAYAK DN: GN = VINAYAK BABURAO MANE, C 
BAB U RAO त arene OU 
MANE = GENERAL ADMINISTRATION 


Date: 2023.09.13 12:00:09 +05'30" 


(वि .बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट 'अ' 
प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 
निवड नस्ती/कार्यासन-१४ अ, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, दिनाक सप्टेंबर, 2023 चे सहपत्र (परिशिष्ट "अ" 


लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता धारण करीत असलेल्या व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतरिम (Interim) जेष्ठतेनुसार यादी 


श्री/ । कर्मचाऱ्याचे नाव| पदनाम | विभागाचे नाव | कर्मचाऱ्याचा मराठी ३० श.प्र.मि./इंग्रजी |एमएससीआयटी | लिपिक-टंकलेखक 
श्रीमती जात प्रवर्ग ४० श.प्र.मि. टंकलेखनाची | संगणक परीक्षा पदावर पदोन्नतीसाठी 
उत्तीर्ण झाल्याचा झाल्याचा दिनांक| शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र | उत्तीर्ण केल्याचा | जेष्ठता दिनांक 
प्रवर्ग दिनांक / संगणक टंकलेखन दिनांक 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचा दिनांक 


Re आ लाक Ses eS क का कायात आता ee ee ee आऊ क मळत वाव कक 
| १| _१०- _0९- 


१२ 
माहा 
> न| 


qv 


F:\13.09.2023\URPSIS S.xlsx/as on 01-01-20223 अंतरिम 1 


